एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत 
मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या 
नियुक्तीच्या अटी व शरतींमध्ये सुधारणा 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२२/प्र.क्र.९४/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २ मे,२०२३ 


संदर्भ - १) महिला व बाल विकास विभाग, शा.नि. क्र.एबावि-२०२२/प्र.क्र.९४/का.६, दि.०२.०२.२०२३. 
२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो / 
अंगणवाडी/का-७/अं.वाडी/पदभरती/अ.श.सुधारणा/२०२३-२४/१८७१,दि. २५.०४.२०२३ 


शासन निर्णय:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेंतर्गत अंगणवाडयांमधील 
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या मानधनी कर्मचा-यांच्या नियुक्‍तीसंदर्भात 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना यांनी केलेल्या RRA अनुसरून मिनी अंगणवाडी सेविकेच्या नियुक्‍ती संदर्भातील संदर्भाधीन 
शासन निर्णय दिनांक ०२.०२.२०२३ मधील मुद्दा क्रमांक १ (ब) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय दिनांक ०२.०२.२०२३ मधील सुधारित तरतूद 
तरतूद 


मिनी अंगणवाडी केंद्राचे, अंगणवाडी| मिनी अंगणवाडी केंद्राचे, अंगणवाडी केंद्रात रूपांतर 
केंद्रांत रुपांतर झाल्यास मिनी अंगणवाडी | झाल्यास मिनी अंगणवाडी सेविकेस, जर ती किमान १० वी 
सेविकेस, जर ती किमान १२ वी पास असेल | उत्तीर्ण असेल तर तिला "अंगणवाडी सेविका" म्हणून थेट 
तर तिला "अंगणवाडी सेविका" म्हणून थेट | नियुक्‍ती देण्यात यावी. तथापि, नवीन मिनी अंगणवाडी केंद्र 
नियुक्ती देण्यात यावी. सुरू करावयाचे असल्यास अथवा एखाद्या मिनी अंगणवाडी 
केंद्रातील मिनी अंगणवाडी सेविकेचे पद सेवानिवृत्तीमुळे, 
राजीनाम्यामुळे अथवा अन्य कारणामुळे रिक्‍त झाल्यास त्या 
ठिकाणी नवनियुक्त मिनी अंगणवाडी सेविकेकरिता किमान 
शैक्षणिक अर्हता इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः -एबावि-२०२२/प्र.क्र.९४/का.६ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०२१२३०३७३५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VILAS RAMDAS : 
THAKUR 


(fa. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. सभापती / मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा,विधानपरिषद व संसद सदस्य. 


) 

) 

) 

) 
५) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


CC ww 


Cc 


मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 


८४) 


9 
र 


vo 


90) आयुकत, महिला व बाल विकास,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) सर्व जिल्हाधिकारी 

१२) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१३) सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

१४) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद. 
१५) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प. 
१६) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


